शासकीय महाविद्यालय / संस्था व 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील अध्यापकांची कॅस अंतर्गत 
सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक 
पदावर स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०४ मे, २०२३ 


वाचा : १. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्रमांक : एफ ३.१/२००९, दि. ३०.०६.२०१० 


२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण २०११/(२५/११)/विशि-१, 


दि. १५.०२.२०११ 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५/यु.॥ (9), दि. ०८.११.२०१७. 
४. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक : १-७/२०१५-यु.॥, 
दि(१), दि. ०२.११.२०१७. 


५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७(₹0/78), दि. १८.०७.२०१ 


६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९ 


७. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 


दि. ०८.०३.२०१९ व दिनांक १०.०५.२०१९. 
८. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२२/कॅस/ए.एल.१३ए व ए.एल. 
१४/प्रशा-१/४८६२, दिनांक १७.०४.२०२३. 

शासन निर्णय :- 


शासकीय महाविद्यालये/संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील अध्यापकांना 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० अन्वये निकष 
विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. 
सदर अधिसुचनेतील तरतूदी संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात लागू 
करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्रमांक 
४ येथील दि. ०२.११.२०१७ च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची 
वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्याळय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ 
व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्रमांक ७ येथील शासन निर्णयांन्वये लागू करण्यात 
आलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 


अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक पदावर स्थान 
निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. ०७.०६.२०२१ 
अन्वये निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. १२.०४.२०२३ व दि. 
१३.०४.२०२३ रोजीच्या बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्रमांक ८ येथिल पत्रान्वये, शासकीय कला 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
सहायक प्राध्यापक (निवड श्रेणी) यांची सहयोगी प्राध्यापक पदावर AGP रु. ८०००/- वरुन 
AGP रु. ९०००/- / AL92 ते ॥। १३५ मध्ये व सहयोगी प्राध्यापक यांची प्राध्यापक पदावर 
ALQ3A ते ॥। १४ मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व 
अधिसूचना असाधारण, भाग-॥,विभाग-४, दि. १८.०७.२०१८ मधील सेवांतर्गत प्रगती 
योजनेतंर्गत स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भातील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या, शासकीय कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक (निवड श्रेणी) यांना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून सहयोगी प्राध्यापक पदावर AGP रु. ८०००/- 
वरुन AGP रु. ९०००/- / ५ १२ ते ॥॥ १३५ मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास व प्रपत्र “ब” मध्ये 
दर्शविलेल्या सहयोगी प्राध्यापक यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून 
प्राध्यापक पदावर ALI3A ते ॥॥_१४ मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” व प्रपत्र “ब” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची 
कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील 


३. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : संकीर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, दि.०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥89॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०४१७०८३४०००८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRATAP पुरी भा oy PRATAP तयाजवर 


IN: CN = PRATAP PANDURANG LUBAL, ८ 
IN, S = Mahi O = GOVERNMENT OF 
PAN DU RANG LU BAL MAHARASHTRA, OU = HIGH! 
UCATION DEPARTMENT 
Date: 2023.05.04 17:15:04 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
सहपत्र :- प्रपत्र- “अ” व “ब” उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 

३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर व भंडारा. 

९. सर्व प्राचार्य/संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था (उच्च शिक्षण 
संचालनालयामार्फत). 

१०. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये (उच्च शिक्षण संचाळनाळलयामार्फत). 

११. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक (संबंधित प्राचार्य/संचालक 
यांच्यामार्फत) 

१२. निवड नस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 


प्रपत्र-अ 
(शासन निर्णय क्रमांक: सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि-१, दिनांक ०४ मे, २०२३ सोबतचे ) 
अ. | सहाय्यक प्राध्यापकाचे | विषय महाविद्यालय/ संस्था/ पहयोगी प्राध्यापक 
क्र. नाव अध्यापक महाविद्यालयाचे । पदासाठी ( AGP रु. 
नाव ८०००/- ते AGP रु. 
९०००/- AL १२ते 
%1,१३/५ ) मध्ये 
स्थाननिश्‍चितीचा दिनांक 
१ | डॉ.राजेंद्र विडठुलराव । प्राणिशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, १२/०४/२०२३ 
तिजारे नागपूर 
२ | डॉ.मृणालिनी वासुदेव | प्राणिशास्त्र । एलफिन्स्टन महाविद्यालय, । १२/०४/२०२३ 
कागवडे मुंबई 
३ | डॉ.रुपेश निव प्राणिशास्त्र । एलफिन्स्टन महाविद्यालय, । १२/०४/२०२३ 
राऊत मुंबई 
४ | डॉ.शितल मनोज इतिहास प्माईल युसुफ १२/०४/२०२३ 
पंचीकर महाविद्यालय, मुंबई 
५ | डॉ.दादाराव भोम शिक्षणशास्त्र | शासकोय अध्यापक १२/०४/२०२३ 
इंगोले भूगोल महाविद्यालय, भंडारा 
६ । डॉ.नोता लक्ष्मणराव | शिक्षणशास्त्र | शासकोय अध्यापक ०९/०८/२०१९ 
चोरे गणित महाविद्यालय, भंडारा 
७ । डाॉ.सजराव पांडुरंग । शिक्षणशास्त्र | श्री म.ता.शा.अध्यापक १२/०४/२०२३ 
चव्हाण गणित महाविद्यालय, कोल्हापूर 
८ | डॉ.चरणदास युवराज । शिक्षणशास्त्र | श्री म.ता.शा.अध्यापक १२/०४/२०२२ 
कांबळे भूगोल महाविद्यालय, कोल्हापूर 
९ | डॉ.दीपाली पुंडलिक । रसायनशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १२/०४/२०२३ 
गुलवाडे संस्था, अमरावती 
१० | डॉ.विशाल वबामणराव | रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, १२/०४/२०२२ 
बाणेवार मुंबई 
११ | डॉ.अचंना ज्ञानेश्‍वर । रसायनशास्त्र | शासकोय ज्ञान विज्ञान १२/०४/२०२२ 
चापोलीकर महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१२ | डा.साधना संतोष भूगोल शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १३/०४/२०२३ 
खंडार संस्था, अमरावती 
१३ | डॉ.रतनकुमार विठोबा | भूगोल एलफिन्स्टन महाविद्यालय, । १३/०४/२०२३ 
हजारे मुंबई 
१४ | डॉ.अविनाश वसंतराव | भूगोल ARTS नाईक शासकोय । १३/०४/२०२३ 
तलमले कला व समाज विज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१५ | डॉ.रमेश जगन्नाथ  । राज्यशास्त्र । शासकोय ज्ञान विज्ञान १३/०४/२०२२ 
पेरकर महाविद्यालय, औरंगाबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 


१६ | डॉ.अनिल चिंधा राज्यशास्त्र । वसंतराव नाईक शासकोय । १३/०४/२०२३ 

बनकर कला व समाज विज्ञान 
संस्था, नागपूर 

१७ | डॉ.शुभांगी प्रभाकरराव | ग्रंथपाल शासकोय ज्ञान विज्ञान १३/०४/२०२३ 
बिदरकर महाविद्यालय, औरंगाबाद 

१८ | डॉ.रामदास सिताराम । ग्रंथपाल शासकोय अध्यापक २७/०७/२०१५ 
लिहोतकर महाविद्यालय, रत्नागिरी 

१९ | श्री.राजेश वामनराव ।इंग्रजी शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | ०१/०९/२०१७ 
श्रीखंडे संस्था, अमरावती 

२० | डॉ.मुक्ता पुंडलिकराव = शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १३/०४/२०२३ 
महल्ले संस्था, अमरावती 


PRATAP 


PANDURANG LUBAL 4८ 


Di 
or 
Mi 


(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 


प्रपत्र-ब 


(शासन निर्णय क्रमांक : सीएएस-२०२३/प्र.क्र.२९/मशि-१, दिनांक ०४ मे, २०२३ सोबतचे) 


(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत प्राध्यापक पदासाठी (AL-23A ते AL-2¥) मध्ये स्थाननिश्‍चिती) 


अ. | सहयोगी प्राध्यापकाचे विषय महाविद्यालय/ संस्था/ प्राध्यापक पदासाठ 
क्र. | नाव अध्यापक महाविद्यालयाचे । ( ५1,१३५ ते ५1.१४) 
नाव मध्ये स्थाननिश्‍चितीचा 
दिनांक 
१ | डॉ.प्रतिभा हरिश्चंद्र प्राणिशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १२/०४/२०२३ 
रोहणकर संस्था, अमरावती 
२ | डॉ.जितेंद्र तेजाबासिग । भोतिकशास्त्र । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १२/०४/२०२३ 
इंगळे संस्था, अमरावती 
३ | डॉ.अनामिका चंद्रकांत | शासकोय विज्ञान संस्था, १२/०४/२०२३ 
सोनवणे मुंबई 
४ | डॉ.सुनिल रामदास 111 शासकोय विज्ञान संस्था, १२/०४/२०२३ 
पाटील नागपूर 
५ | डॉ.कमलेश मुकुंद pean शासकोय विज्ञान संस्था, १२/०४/२०२३ 
आळती नागपूर 
६ | रडॉ.बिश्‍वनाथ महादु an राजाराम महाविद्यालय, १२/०४/२०२३ 
देशमुख कोल्हापूर 
७ | डॉ.हर्षानंद पंजाबराव  । शिक्षणशास्त्र शासकोय अध्यापक १२/०४/२०२३ 
खोब्रागडे मराठी महाविद्यालय, बुलढाणा 
८ | डॉ.दिलोप राम शिक्षणशास्त्र शासकोय अध्यापक १२/०४/२०२३ 
चन्नाबार गणित महाविद्यालय, अंबाजोगोई 
९ डॉ. शिक्षणशास्त्र शासकोय अध्यापक १२/०४/२०२३ 
करवंदे विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१० | डॉ.मनोहर विठ्ठलराव ale शासकोय विज्ञान संस्था, १२/०४/२०२३ 
पडुळ मुंबई 
११ | डॉ.वर्षा दिनकरराव al शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १३/०४/२०२३ 
हुतके संस्था, अमरावती 
१२ | डा.किरणकुमार लक्ष्मण | गणित शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १३/०४/२०२३ 
बोंदर संस्था, अमरावती 
१३ | डॉ.श्रीनाग अरुण | शासकोय न्यायसहाय्यक १३/०४/२०२३ 
पंचभाई विज्ञान संस्था, मुंबई 
१४ | डॉ.राजेसाहेब दासराव । तत्वज्ञान FARIA नाईक शासकीय । १३/०४/२०२३ 
मारडकर कला व समाज विज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१५ | डॉ.राजेखान शिराज भूगोल राजाराम महाविद्यालय, १३/०४/२०२२ 
शिकलगार कोल्हापूर 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएएस-२०२३/प्र.क्र. ६९/मशि १ 


१६ | डॉ.शिवानंद शक्ति भूगोल शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १३/०४/२०२३ 
कुमार संस्था, अमरावती 
१७ । डॉ.रितेशकुमार अर्थशास्त्र सिडनहॅम वाणिज्य व १३/०४/२०२३ 
रामलाल सिंघल अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई 
१८ | डॉ.अनिल रमेश गि सिडनहॅम वाणिज्य व १३/०४/२०२३ 
अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई 
१९ | डॉ.सुधीर बळोरामजी । संगीत शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १३/०४/२०२३ 
मोहोड संस्था, अमरावती 
२० | डॉ.यास्मीन अत्त्तार सुक्ष्मजीवश राजाराम महाविद्यालय, १३/०४/२०२३ 
कोल्हापूर 
२१ | डॉ.अजयकुमार गंगाधर | सुक्ष्मजीवश शासकोय विज्ञान संस्था, १३/०४/२०२३ 
जाधव औरंगाबाद 
PRATAP aera ann 
ite ae 
(प्रताप पां. लुबाळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


